आर्थिक वर्ष 2029-22 करिता राष्ट्रीय उच्चतर 
शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(रुसा), मुंबई यांना निधी वितरीत व आहरित 
करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: रुसायो-२०२१/प्र.क्र.१९५/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मार्च, २०२२. 


वाचा : १ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन ज्ञापन क्र. रुसायो-२०२१/प्र.क्र.१९५/विशि-३, 
दि. २९ सप्टेंबर, २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०३ फेब्रुवारी,२०२२. 
3) राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्र), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(रुसा), मुंबई यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०२१-२२/१२८,दि. ०३ मार्च,२०२२ 
४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १७ मार्च, २०२२. 


ज्ञापन :- 

राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्रो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(Oe, मुंबई यांना उद्दिष्टनिहाय एकूण रु. ८४,६८,७५०/- इतका निधी वितरीत व आहरित करण्यास 
शासनाची मंजुरी संदर्भ क्र. १ येथील ज्ञापनान्वये देण्यात आली आहे. राज्य प्रकल्प सहसंचालक, राष्ट्रीय 
उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (रुसा), मुंबई यांनी एकूण प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे 
एकत्रित शासन ज्ञापन पारित करण्याची संदर्भ क्र. 3 येथील दि. ०३ मार्च, २०२२ च्या पत्रान्वये विनंती 
केली आहे. त्यास अनुसरुन, राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी होणाऱ्या कार्यक्रम खर्चासाठी आर्थिक वर्ष 
२०२१ -२२ मध्ये “मागणी क्र. डब्ल्यू - २ - २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण-०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण - 
१०३, शासकीय महाविद्यालये व संस्था, ०७ - राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (०७ (०२) राष्ट्रीय उच्चत्तर 
शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (vo टक्के राज्य हिस्सा) (२२०२ आय २७२)” 
या लेखाशिर्षाखाली मंजूर रु.२००.०० लक्ष तरतूदीपैकी खाली उद्दिष्टनिहाय दर्शविल्यानुसार 
रु.१,०६,९९,२५०/- (रुपये एक कोटी सहा लक्ष नव्याण्णव हजार दोनशे पन्नास फक्त) इतकी तरतूद 
वितरीत व आंहरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष । अर्थसंकल्पी 


: बीम्सद्वारे वितरीत | दि.२९.०९.२०२ | सद्यस्थितीत 
क्र २०२१-२२ साठी | य॒ अंदाज, अनुदान (रुपये) ।१ रोजीच्या अर्थिक वर्ष 
प्रस्तावित वितरण व ज्ञापनान्वये २०२१-२२ 
अर्थसंकल्पीय | संनियंत्रण आहंरित व | करिता आहरित 
तरतूद प्रणालीद्वारे संवितरीत q संवितरीत 
(रुपये) (बीम्स) करण्यास मंजूर | करण्याची 
वितरीत केलेली तरतूद | उर्वरीत तरतूद 
aa (रुपये) रुपये) 
आलेल्या 
अनुदानाची 
टक्केवारी 
१ २ 3 8 पु & (4-&=() 
q | oe दूरध्वनी, | 9,¥0,000/- 400% १,४०,०००/- ५६,०००/- ८४,०००/- 
वीज व पाणी 
शुल्क 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रुसायो-२०२१/प्र.क्र.१९५/विशि-३ 


= | पिते देशांतर्गत | ८,१९,०००/- १००% ८,१९,०००/- २,०४,७५०/- | ६,१४,२५०/- 
प्रवास खर्च 

३ । १३ -कार्यालयीन | ४०,००,०००/- १००% | ४०,००,०००/- | १६,००,०००/- | २४,००,०००/- 
खर्च 

y १४ -भाडेपट्टी व| ४०,००,०००/- १००% ४०,००,०००/- १६,००,०००/- | २४,००,०००/- 
कर 

y १७- संगणक खर्च १,३२,०००/- ७५% ९९,०००/- 33,000/- &&,000/- 

ह २०- इतर | १६,००,०००/- ६०% ९,६०,०००/- ४,००,०००/- ५,६०,०००/- 
प्रशासकीय खर्च 

७ ३६-सहाय्यक ९०,००,०००/- १००% ९०,००,०००/- ४५,००,०००/- | ४५,००,०००/- 
अनुदाने (वेतन) 

gy |) SO इतर खर्च ३,००,०००/- ५०% १,५०,०००/- ७५,०००/- ७५,०००/- 

एकूण १,९९,९१,०००/- १,९१,६८,०००/- | ८४,६८,७५०/- | १,०६,९९,२५०/- 
२. हे ज्ञापन, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०३ 


फेब्रुवारी, २०२२ व दि. १७ मार्च, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सद्य:स्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा यांना 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 

सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२२१३४०२२६००८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AJIT MADHUKARRAO ४-८ 
BAWISKAR 8B 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (रुसा), 
मुंबई 
२. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
४. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवड नस्ती (विशि-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


